"National Mission for Safety of Women" अंतर्गत महिला 
व बालक अंतर्भूत असलेली बलात्कार व पॉक्सो (70050) 
कायद्यांतर्गतची प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली 
काढण्यासाठी राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या १३८ 
विशेष जलदगती न्यायालयांपैकी उर्वरित १०५ न्यायालयांना 
दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: जगन्या १४१९/५/प्र.क्र.४/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:- १२ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा: १. विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दि.०४.०३.२०२० 
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. D.O. No.94099/98/209¢-JUS-ll, न्याय विभाग, विधि व 
न्याय मंत्रालय, नवी दिल्ली दि.०४.०६.२०२१ 
३. विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दि.२९.०६.२०२१ व दि.१४.०७.२०२१ 


प्रस्तावना : 

महिलांवरील बलात्कार व सामुहीक बलात्काराच्या प्रकरणात देशभरात वाढ होत आहे. सदर बाबीचे गांभीर्य 
विचारात घेता, केंद्र शासनाने "National Mission for Safety of //०18॥"अंतर्गत महिला व बालक अंतर्भूत असलेली 
बलात्कार व URN कायद्यांतर्गतची प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्यासाठी विशोष जलदगती 
न्यायालये स्थापनेबाबतची तरतूद केली आहे. त्यानुसार, राज्यात १३८ विशोष जलदगती न्यायालये (FTSCs) स्थापन 
करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. यानुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावास अनुसरुन, संदर्भ क्र. १ येथील 
शासन निर्णयान्वये, "National Mission for Safety of Women" अंतर्गत महिळा वबालक अंतर्भूत असलेली बलात्कार 
व पॉक्सो (२०050) कायद्यांतर्गतची प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात १ 
वर्षाच्या कालावधीकरीता १३८ fears जलदगती न्यायालये (7509 स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर १३८ विशेष जलदगती न्यायालयांमध्ये ३० अनन्य विशेष UTA न्यायालयांचा समावेडञा आहे. 


सदर न्यायालयांचा ०१ वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आल्याने, केंद्र शासनाचे मार्गदर्शन तसेच नियोजन विभाग 
व वित्त विभागाच्या सहमतीस अनुसरुन सदर योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ३३ न्यायालयांना दि.३१.०३.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यास संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयांन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. यानुषंगाने, यापूर्वी 
मुदतवाढ दिलेल्या ३३ न्यायालयांच्या धर्तीवर सदर योजने अंतर्गत उर्वरित १०५ न्यायालयांना दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास वित्त विभागाने सहमती दिली असून, त्यानुसार, सदर योजने अंतर्गत मुदतवाढ दिलेल्या ३३ 
न्यायालयांच्या धर्तीवर उर्वरित १०५ न्यायालयांना दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत (वित्तीय वर्ष २०२१-२२ व २०२२-२३ या दोन 
वित्तीय वर्षाकरीता) मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

केंद्र शासनाच्या "National Mission for Safety of Women" अंतर्गत योजनेनुसार महिला व बालक अंतर्भूत 
असलेली बलात्कार व UA (२0050) कायद्यांतर्गतची प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्याकरीता 
राज्यात १३८ विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याच्या योजने अंतर्गत यापूर्वी मुदतवाढ दिलेल्या ३३ 
न्यायालयांच्या धर्तीवर, उर्वरित १०५ न्यायालयांना दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत (वित्तीय वर्ष २०२१-२२ व २०२२-२३ या दोन 
वित्तीय वर्षाकरीता) मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४१९/५/प्र.क्र.४/का- नऊ 


२. सदर मान्यता केंद्र शासनाच्या Expenditure Finance Committee (EFC) च्या दि.१२.०४.२०२१ रोजीच्या 
बैठकीमधील कार्यवाहीस अनुसरुन व केंद्र शासनाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात आहे. 


३. संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून, उपरोक्‍त न्यायालयांकरीता आवश्‍यक 
तात्पुरत्या पदांना दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, २०१४- न्यायदान, १०२- उच्च न्यायालये, १४- महिलांच्या 
सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय उपक्रम अंतर्गत विशेष न्यायालयाची स्थापना,(१४)(०१) महिला व बालक अंतर्भूत प्रकरणे 
त्वरीत निकालात काढण्यासाठी fears न्यायालयाची स्थापना (कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) 
(२०१४ ०६६४)” व (१४)(०२) महिला व बालक अंतर्भूत प्रकरणे त्वरीत निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालयाची 
स्थापना (कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (२०१४ ०६७३)” या लेखाशीर्षाखाली भागविण्यात 
येईल. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ अनौ.सं.क्र.9१९/२०२१/व्यय-५ दि.०९.०८.२०२१ 
अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम-भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ (वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८) भाग पहिला, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक ४, नियम 
क्र. २७(२)(ब) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१२१२०३४८९७१२ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


by HODAWADEKAR १५६०४१६ 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 


{f84557086c3e03ca2237fcb 1631 0ff5175370bf8e7719: 


Digitally sic 
HODAWADEKAR उ 
25. 
A1A752C2B9B028DAE403EFAAEE70CBC5944, 
INumber=22A 102F28897F 7CAE68B80F4942F265D6F71566570CEC799D 
FB3DB3B60C8864F, cn- \DEKAR ANAND BHAR? 
te: 20: Y 


121.08,12 12:11:52 +05'30" 


(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 
प्रति, 

. __ मा. राज्यपालयांचे स्वीय सहायक , 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. विरोधी पक्ष नेता विधान सभा /विधान परिषद यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालये, 

प्रबंधक , उच्च न्यायालय (अपील शाखा / मूळ शाखा), मुंबई, 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठ, 

. संचालक, अभियोग संचालनालय, मुंबई, 
१०. सह संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, उत्तन/नागपूर, 
११. सदस्य सचिव, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, 
१२. महालेखापाल- एक (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई, 
१३. महालेखापाल- दोन (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४१९/५/प्र.क्र.४/का- नऊ 


१४. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१६. वित्त विभाग, व्यय-५/ अर्थ-११/आपुक, 
१७. विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने, 
१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


